कृषि उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 
अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिके योजनेकरिता 
सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षामध्ये अनुसूचित 
जाती प्रवर्गाचा निधी वितरण करणेबाबत. 
केंद्र हिस्सा (लेखाशिर्ष २४०१बी१०५) 

राज्य हिस्सा (लेखाशिर्ष २४०१बी११४) 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.११ /अर्थसंकल्प (विघयो) 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- १८ जानेवारी, २०२१ 
वाचा :- 9) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२० 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थस-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.४.५.२०२० 
३) कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र 
क्र. 5. No.20-219/2099-NFSM (CA-V), दि.०१.०६.२०२० 

४) कृषि व पदुम विभागाची नस्ती क्र.असुअ-२०२०/प्र.क्र.४१/४-ओ 
५) शासन निर्णय समक्रमांक दि.१३.११.२०२० 


शासन निर्णय :- 

केंद्र पुरस्कृत कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिके या योजनेसाठी 
अनुसूचित जाती घटकांकरिता सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात मागणी क्र.एन-३, २४०१-पीक संवर्धन, (००) 
(७८९)-अनुसूचित जाती उपयोजना, (०१) अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना (०१) (०३) कृषी उन्नती 
योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके केंद्र हिस्सा (२४०१8७8१०५) या लेखाशिर्षाखाली रु.२०००.०० 
लाख, (०१) (08) कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके राज्य हिस्सा (२४०१8७8११४) या 
लेखाशिर्षाखाली रु.८००.०० लाख इतका नियतव्यय मंजूर आहे. या लेखाशिर्षाखाली संदर्भाधीन दि.१३.११.२०२० 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये केंद्र हिस्सा रु.५८९.६३१ लाख व राज्य हिस्सा रु.४०४.६९२ लाख असा एकूण 
रु.९९४.३२३ लाख इतका निधी कृषी व पदुम विभागास वितरीत करण्यात आला आहे. 
२. त्या अनुषंगाने वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.४.२०२० रोजीच्या परिपत्रकान्वये राज्यात PRAT 
विषाणूमुळे उद्भवलेली महामारीची परिस्थिती विचारात घेऊन सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता निधी 
वितरीणाची कार्यप्रणाली ठरवून दिलेली आहे. तसेच संदर्भाधीन क्र.२ अन्वये वित्त विभागाने कार्यक्रमांतर्गत 
योजनांच्या ३३ टक्के मर्यादेत खर्चासाठी नियोजनात्मक सूचना केलेल्या आहेत. तथापि 0०90-१९ च्या 
पार्श्वभूमीवर केंद्र पुसस्कृत कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिके या योजनेसाठी 
वित्त विभागामार्फत सद्यस्थितीत अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर केंद्र हिस्सा ६० टक्के तर राज्य हिस्सा 
१००टक्के इतका निधी वितरणासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. त्यानुसार अनुसूचित जाती घटक 
कार्यक्रमातंर्गत कृषि व पदुम विभागाने वाचा क्र.४ येथील नस्तीवर प्रस्तावित केल्यानुसार केंद्र पुरस्कृत कृषी उन्नती 
योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिके या योजनेसाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता 
अर्थसंकल्पीत निधीपैकी केंद्र हिस्सा (2809B 904) या लेखाशिर्षाखाली रु.५६०.०७९ लाख तसेच राज्य हिस्सा 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.११ /अर्थसंकल्प (विघयो) 


(२४०१११४) या लेखाशिर्षाखाली रु.३७०.१४२ लाख असा एकूण रु.३९०.२२१ लाख इतका निधी प्रशासकीय 
विभाग प्रमुख म्हणून सचिव, कृषी व पदुम विभाग यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यास 
शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 

२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. Covid-98 मुळे राज्याची 
आर्थिक स्थिती अतिडाय गंभीर स्वरुपाची राहण्याची शक्यता असल्याने सदर वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रक 
अधिकारी यांनी विहित पध्दतीने काटकसरीच्या उपाययोजना करुन खर्च करावा. सध्याच्या शासकीय धोरणास 
अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध करुन दिलेल्या 
तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/ उपलेखाशिर्षनिहाय तसेच साध्य झालेले भौतिक 
उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, समाजकल्याण, 
संबंधित प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाजकल्याण, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व कृषी व पदुम विभाग 
यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत दक्षता घ्यावी. 

३. विभाग प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांनी अनुसूचित जाती घटकांसाठीचा निधी त्याच घटकांवर खर्च 
होईल याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला या योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 

४. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन 
करावे. 

५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.३०२/ २०२०/ 
व्यय-१, दि.०६.०१.२०२१ अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०११९१५०८२५२९२२ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Prashant Pundlik Wagh 
DN: c=IN, o=Government of Maharasht 


Prashant 


Special A: 
25.4, 


5.4.20= 
40f18d726b6c8e6b832, 


tra, ou=Social Justice & 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
87flod 1 e68c290a7221620636ede8425d6a870aa02 


क serialNumber=5599270e38b296eS5eS5d8 1 4ff5976561a3ec66d875, 
Uu n | a h aeb425d735e1d7c12140929, cn=Prashant Pundlik Wagh 
Date: 2021.01.19 15:12:59 +05'30" 


(प्रशान्त पुं. वाघ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


Ee) 


सचिव, कृषी व पदुमण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्‍त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

आयुक्त, कृषी, महाराष्ट्र राज्य 

सर्व प्रादेशिक उप आयुक्‍त (समाजकल्याण) (समाजकल्याण आयुक्‍तालयामार्फत) 


AD 


AN 
el ee वळला 


oC 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.११ /अर्थसंकल्प (विघयो) 


ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५वा मजला, विधानभवन, मुंबई 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर 


4) 
) 
) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


G & 


८) कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती (अर्थसंकल्प/ विघयो), सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग. 


८“? 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


